मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दिनांक ०१.०१.२०२२ ते ०१.०१.२०२३ रोजीच्या 
ज्येष्ठतायादीमध्ये श्री.आशिष तु.देवगडे, मुख्य 
अभियंता यांची ज्येष्ठता सुधारीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : संकीर्ण १३२४/प्र.क्र.१४५/ आ(वर्ग-१) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ मे,२०२४ 


संदर्भ : 
१) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुअज्ये १३२२/प्र.क्र.१४५/२०२२/आ(वर्ग-१), दि.३०.०५.२०२२ 
२) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुअज्ये १३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१), दि.१५.०६.२०२३ 
3) शासन आदेश,जलसंपदा विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१२/२०२२/आ(वर्ग-१),दि.१३.१२.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक १३.१२.२०२३ च्या आदेशान्वये श्री.आशिष तु.देवगडे यांना मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक २०.०८.२०२१ हा मानीव दिनांक प्रदान करण्यात आला आहे. 


२. यास्तव, संदर्भ क्र.१ व २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.देवगडे यांची सुधारीत ज्येष्ठता 
खालीलप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे : 


अ.क्र. | ज्येष्ठता सूची | ज्येष्ठता क्रमांक | ज्येष्ठता यादीतील क्रमानंतर | ज्येष्ठता यादीतील क्रमापूर्वी 
।_१_ | 09.09.2022 १८-अ श्री.संजीव अरुणकांत टाटू श्री. जयंत दशरथ बोरकर 
2 । ०१.०१.२०२३ १०-अ श्री.संजीव अरुणकांत टाटू श्री. जयंत दशरथ बोरकर 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०५३०१४१५५६११२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर झासन शुध्दीपत्रक जलसंपदा विभागाच्या 
httos://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुसार व नावाने, 


UDDHAV RABHAJI 
DAHIPHALE 


(उ.र.दहिफळे) 
उप सचिव, जलसंपदा विभाग 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १३२४/प्र.क्र.१४५/ आ(वर्ग-१) 


२. सचिव (लाक्षेवि) /सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महासंचालक / सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

४. महासंचालक,मेरी, नाशिक. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई /नागपूर. 
६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

७. श्री.आशिष तु. देवगडे, मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना,नाशिक 

८. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप सचिव (सेवा-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.आ (वर्ग-१) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


